प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत - PMIVK 
उदगीर शहर येथील सदभाव मंडप इमारतीच्या 
बांधकामाकरीता केंद्र राज्य हिड्यांतर्गत समर्पित 
निधी पुनश्च वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८ /प्र.क्र.९२/का.०७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: - ०४/०२/२०२१ 
संदर्भ: 
१. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालळय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.॥७)२?-१३/४१/ 
२०१९- MsDP-MOMA, दि ०१/०८/२०१९. 
२. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.१३/४७/२०१९- 
MsDP-MOMA, दि २१/०८/२०१९. 
३. शासन ज्ञापन, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१८/प्र.क्र.९२/का-७, दि.१९/०९/ २०१९. 
४. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.अविवि-२०१८/प्र.क्र.९२का-७ दि.१९/०९/२०२०. 
५. जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. जा.क्र.२०२०-२१/जिनिस/अल्पसंख्याक/ pmjvk/ 
कार्या-९/११४३, दि.०६/१०/२०२०. 
६. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.MsDP- १३/ ४७/ 
2098-MsDP-MOMA(Part-9), दि.१७/१२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत - PMIVK 
गठित शाक्‍ति प्रदान समितीने लातूर जिल्ह्यातील उदगीर शहर येथे मंजूर करण्यात आलेल्या सद्भाव मंडप इमारत 
बांधकामाच्या एकूण रु.१४०.०० लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने दि.१७/०७/ रोजीच्या अनुक्रमे १६ 
व्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. संदर्भ क्र. (3) येथील ज्ञापनान्वये लातूर जिल्ह्यातील उदगीर शहर येथे सद्भाव 
मंडप इमारत बांधकामाच्या एकूण रु.१४०.०० लाख इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. दि.१९/०९/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लातूर जिल्ह्यातील उदगीर शहर येथे सद्भाव मंडप 
इमारत बांधकामासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या पहिल्या टप्यातील एकूण रू.४२.०० लाख इतकी रक्कम 
जिल्हाधिकारी, लातूर यांना मंजूर करुन वितरित करण्यात आली होती. परंतु सन २०१९-२० या कालावधीत मंजूर 
करण्यात आलेला केंद्र व राज्य हिश्‍यातील पहिल्या टप्यातील रक्‍कम रु.४२.००/- लाख इतका निधी सदरचा 
निधी विहित कालावधीत खर्च होणार नसल्यामुळे जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी दि.२७/०३/२०२० रोजी शासनास 
समर्पित केला आहे. सदर निधी पुनश्च: मंजूर करून वितरीत करण्याची संदर्भ क्र. (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, 
लातूर यांनी विनंती केली आहे. लातूर जिल्ह्यातील उदगीर शहर येथे सद्भाव मंडप इमारत बांधकामासाठी केंद्र + 
राज्य हिऱ्याचे प्रमाण ६० : Yo असे आहे. 
2. जिल्हाधिकारी लातूर यांच्या संदर्भ क्र. (4) येथील पत्रातील विनंतीस अनुसरुन सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षातील मंजूर तरतूदीतून लातूर जिल्ह्यातील उदगीर शहर येथील सद्भाव मंडप इमारत बांधकामासाठी केंद्र व 
राज्य हिऱऱ्यातील रु.४२.००/- लाख लाख (केंद्र हिस्सा रू.२५.२० लाख व राज्य हिस्सा रु.१६.८० SIG) इतका 
निधी जिल्हाधिकारी,लातूर यांना मंजूर करुन पुनश्च वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८ /प्र.क्र.९२/का.०७, 


शासन निर्णय:- 

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत - PMIVK लातूर जिल्ह्यातील उदगीर शहर येथे सद्भाव मंडप 
इमारत बांधकामासाठी केंद्र व राज्य हिकऱ्यातील पहिल्या हप्त्यातील रु.४२.००/- लाख लाख ( केंद्र हिस्सा 
रू.२५.२० लाख व राज्य हिस्सा रु.१६.८० लाख ) इतका निधी जिल्हाधिकारी, लातूर यांना खालील तक्त्यातील 
स्तंभ क्र.(९) व (१०) प्रमाणे मंजूर करुन वितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रूपये लाखात) 

| जिल्ह्याचे । कामाचे नाव | किंमत | प्रशासकी | सन २०१९-२० सन २०१९-२० | सन २०२०-२१ 

नाव य मान्यता मध्ये वितरीत | मध्ये शासनास मध्ये वितरीत 

पहिला हप्ता समर्पित निधी करावयाचा निधी 

केंद्र । राज्य jes | राज्य | केंद्र | राज्य 

ae २ 3 छं षु ६ ७ ८ ९ oa 

उदगीर सद्धाव मंडप | १४०.०० | १४०.०० | २५.२० | १६.८० | २५.२० | १६.८० | २५.२० | १६.८० 
जिल्हा बांधकाम 

लातूर 
एकूण १४०.०० | १४०.०० | २५.२० | १६.८० | २५.२० | १६.८० | २५.२० | १६.८० 


2. उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र. (९) व (१० प्रमाणे सन २०२०-२१ या वर्षात प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमांतर्गत -PMIVK लातूर जिल्ह्यातील उदगीर शहर येथे सद्भाव मंडप इमारत बांधकामासाठी रु.४२.००/- 
लाख इतका जिल्हाधिकारी, लातूर यांना सुपूर्द करण्यात येत असून याकरिता ते आहरण व संवितरण अधिकारी 
आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 


३. सन २०२०-२१ या वर्षात जिल्हाधिकारी, लातूर यांना उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र. (९) व (१०) 
प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून सदर रक्‍कम आहरित 
व संवितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे.जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत - PMIVK अल्पसंख्याक समाजाकरीता बांधण्यात येणाऱ्या सद्भाव मंडप 
इमारत बांधकामासाठी आहरित केलेली रक्‍कम संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करावी. 


४. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यानी झासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेशा / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 
कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा 
अवलंब करावा. तसेच सदर रक्कम चालू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्यक राहील. सदर निधी 
कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 


५. अमंलबजावणी यंत्रणा यांनी सद्भाव मंडप इमारत बांधकामासाठी राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या 
निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाळ (७०) विहित नमुन्यात 
( अद्ययावत छायाचित्रांसह ) संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावी. तसेच विभागाच्या 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८ /प्र.क्र.९२/का.०७, 


Construction tracker प्रणालीवर देखील सदर सद्धाव मंडप इमसात बांधकामाची माहिती वेळोवेळी upload 
करावी. 


६. सदर योजनेंतर्गत राज्य हिऱ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) अल्पसंख्याक बहुल 
क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेतर)” तसेच "मागणी क्र.झेड ई-१, PASSING २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, 
२०० इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१) (१४) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना, 
(राज्य हिस्सा) कार्यक्र (२२३५-ए २३१) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० 
अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकांरानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.८/ 
२०२१/व्यय-१, दि.११/१/२०२१ रोजीच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०२०४१५३७५७०२१४ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


jorities Development Department, 
17७5363821332092 26200 हर्या, 
jaea66daa5512ea788889af151575 


(दि. मा. सोनवणे 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. अ.मु.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. विभागीय आयुक्‍्त,औरंगाबाद. 
४. जिल्हाधिकारी, लातूर. 
५. मुख्याधिकारी, नगर परिषद, उदगीर. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड 
. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर 
१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 
१२. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४ मंत्रालय, मुंबई. 
१३. नियोजन विभाग (कार्या.१४७१) 
१४. निवड नस्ती, (का.७७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


